प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील चंद्रपूर 
जिल्ह्यातील राजुरा व मुल तालुक्‍यातील २० 
माजी मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७७५/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३ /प्र.क्र.११६ /जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र क्र. तांशा- 
१/१९३३, दि. १८.१२.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत २० 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ४३७.२६ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित २० ALA. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा १७३२.६८ Vaal व मूळ सिंचन 
क्षमता ४८०.३३ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा ८९८.६० स.घ.मी व सिंचन क्षमता २३४.२४ हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे ८३४.०८ स.घ.मी पाणीसाठा व २४६.०९ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उद्दिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्‍त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित २० कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 

नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा व मुल तालुक्‍यातील 
एकूण २० मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ४३७.२६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सदतीस लक्ष सव्वीस हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकांना खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२?) या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे dard "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शक्‍य नसल्यास निस्तार हक्‍क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीळा तळाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8) काम सुरू करण्यापूर्वी 
७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 
०0 ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 
) 
) 


2) 


d) ७५% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

e)  १0००% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

॥. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व Mayr शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

२.० या २० योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर अनुदानातून 

भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए 093 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बांधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 
५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१४१८१७१८८८२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 
(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 


) 

) 

) 

) 

५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) 

) 

) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) 


९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११ आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

१४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, चंद्रपूर. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१. 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र अ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा व मुल तालुक्‍यातील २० माजी मालगुजारी तलावांच्या 


शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७७५/जल-१ दिनांकः- १४ मार्च, २०२४. 


प्रचलित प्रत्यक्ष दुरुस्ती दुरुस्ती 
ee त | संकल्पी संकल्यीत | प्रत्यक्ष होत ES नंतर 
यापुर्वी | दुरुस्तीची | दुरुस्तीची जाल त पाणी = असलेले व EN पुनर्स्थापी 
व जिल्हयाचे | तालुक | कामाचे नांव व गट / सर्वे कणी सिंचन असलेले | Gratis 
क्र. | नांव न दुरुस्तीचे | रक्‍कम | प्रति सघमी | नुसार साठवण पाणी सिंचन त होणारी 
नांव | याचे नांव क्र. लक्ष) | किंमत | दुरुस्तीच्या क्षमता सिंचन । होणारा सिंचन 
वर्ष (रु. लक्ष) किंमत ढु क्षमता साठवण सिंचन 
रक्कमेची carer (हेक्‍टर) ae aa | पाणी साठा pill 
टक्केवारी (हेक्टर) | (सघमी) 

(हेक्‍टर) 
| 9 | 2 3 es: 7) षु ६ [1 ७_| ८ ९ (fies | ip 'अँके - | १२ १३ psa | 
Ey चंद्रपूर | राजुरा मा.मा.तलाव दुरूस्ती २००८ २८.०७ ४८३९५ १९.८७ | ५८.०१ ६.०३ ४०.६१ ३.६२ १७.४० २.४१ 

a 5 सुमठाणा सर्वे क्र.५२ १ । 
२ चंद्रपूर | राजुरा पाता Sols aoe २००९ २२.२५ ३७३६१ १५.३४ ५९.५५ | १७.८६ ४१.६९ १०.७२ १७.८७ ७.१४ 
a ST) यांचगाव सर्वे क्र.१७५ | | pa 
ren दुरूस्ती 
३ चंद्रपूर | राजुरा tele sont! झालेली | १२.३३ ४८६६० १९.९८ २५.३४ | ७.३० १७.७४ ४.३८ ७.६० २.९२ 
माथरा सर्वे क्र.११ । ढी । | त । न 9 
नाही. 
मा.मा.तलाव दुरूस्ती | दुरूस्ती 
8 चंद्रपूर | राजुरा बामणवाडा सर्वे झालेली | ३०.१० ४२९४० १७.६३ | ७०.०९ | २०.०० ४९.०६ १२.०० २१.०३ ८.०० 
क्र.४१२ नाही. 
षु चंद्रपूर । राजुरा मा.मा.तलाव दुरुस्ती | दुरुस्ती १८.१५ ४८६७८ १९.९८ ३७.२९ ५.४३ २६.१ ३.२६ ११.१९ २.१७ 
! a डं चुनाळा(धनगरबोडी) | झालेली ! न 


पृष्ठछपैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


सर्वे क्र. ३४९ नाही. 
Z दुरूस्ती 
६ | चंद्रपूर | राजुरा 0 झालेली | १४.६६ । ४८६६२ | १९.९८ | ३०.१३ । ९.५० २१.०९ ५.७० ९.०४ ३.८० 
कविठपेट सर्वे क्र.५१ 
नाही. 
७ | चंद्रपूर | राजुरा Seg con! 2099 ९.७५ ४८१७९ । १९.७८ | २०.२३ | ६.०० १४.१६ ३.६० ६.०७ २.४० 
नलफळी सर्वे क्र.१७३ 
मा.मा.तलाव दुरूस्ती 
८ | चंद्रपूर | राजुरा । धानोरा(देवबोळी) सर्वे । २०१६ ९.८४ ४७४३४ | १९.४७ | २०.७५ | ४.६८ १४.५३ २.८१ ६.२३ १.८७ 
क्र.२५४ 
९ | चंद्रपूर | राजुरा aso! १९९७ | १६.०७ | ४८४७५ | १९.९० | ३३.१६ | ९.५० २३.२१ ५.७० ९.९५ ३.८० 
तुलाणा सर्वे क्र.४ 
शि चंद्रपूर राजुरा Laois SOS 2002 ७.४५ ४८२५९ १९.८५ १५.४० ४.५० १०.७८ २.७० ४.६२ १.८० 
सातरी सर्वे क्र.१५६ 
ED चंद्रपूर | राजुरा 04 07 ot २०१२ | २४.६१ । ३९३४६ | १६.१५ | ६२.५६ | १८.७६ ४३.७९ ११.२६ । १८.७७ । ७.५० 
वरूर रोड सर्वे क्र.२७५ 
१२ । चंद्रपूर | राजुरा त ees! २०११ , २२.९३ । ४७५४६ | १९.५२ । ४८.२२ । १४.४६ ३३.७५ ८.६८ १४.४७ । ५.७८ 
आर्वी सर्वे क्र.२ 
१३ । चंद्रपूर | राजुरा Teo २०११ , २२.१७ । ४४४५३ | १८.२५ । ४९.८८ | ११.१० ३४.९२ ६.६६ १४.९६ | ४.४४ 
मुर्ती सर्वे क्र.१५२ 
१४ | चंद्रपूर | राजुरा पणा id orl 2094 १५.६५ । ४८६१८ | १९.९६ । ३२.१८ | ९.०० २२.५३ ५.४० ९.६५ ३.६० 
सिंदि सर्वे क्र.१५८ 
मा.मा.तलाव 
१५ । चंद्रपूर | मूल | चिखली (बोरतलाव) | २००३ | १८.६१ | २३३८८ | ९.६० | ७९.५९ | ४७.४३ | ३५.८२ | २१.३० ४४ २६.१३ 
स.न.१५९ 
१६ | चंद्रपूर | मूल Uaioe ws! १९९९ । ४८.२४ । १५३२२ ६.२९ | ३१४.८९ | ४०.६३ | १३५.४०२७ | १७.४७१ | १७९ २३.१६ 
(वन तलाव) स.न.३१ 


पृष्ठछपैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७७५/जल-१ 


मा.मा.तळाव नलेश्वर 
qo । चंद्रपूर | मूल (वढोली तलाव) २००३ | ३४.५६ | १२०८७ | ४.९६ | 24.82] ४८.२७ | १२२.९४५६ | २०.७५६ | १६३ २७.५१ 
स.न.३४ 
चंद्रपूर मा.मा.तळाव राजगड र ग ; ; 
१८ | चंद्रपूर | मूल = २००० | २७.७० | १७०६१ ७.०० | १६२.३५ | ७६.९३ | ६९.८१०५ | ३४.६२ ९३ ४२.३१ 
.न.८७८ 
मा. मा. तलाव दुरुस्ती 
१९ | चंद्रपूर | मूल चरुर(जुनासर्ला) २००४ | ३०.६० | १४४४६ ५.९३ | २११.८४ | ८५.४१ | ९१.०९१२ | ३६.७३ १२१ ४८.६८ 
गडीसूर्ला स.क्र.१३०९ 
२० | चंद्रप्र मूल मा.मा.तलाव विरई (वर १९९८ २३.५२ २०४०२ ८.३८ | 994.30 | ३७.५४ ४९.५७९ १६.८९ । ६५.७२१ । २०.६५ 
तलाव) स.न.३५४ 
२० ४३७.२६ १७३२.७ | ४८०.३३ | ८९८.५९७५ | २३४.२ | ८३४.०८ | २४६.१ 
रुपये ४३७.२६ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी सदतीस लक्ष सव्वीस हजार फ़क्त) 
(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


